वाचा : 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
शासन निर्णय :- 


प्रशासकीय मान्यता : 
सातारा येथे नव्याने स्थापीत शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालयात प्रथम वर्षाकरीता फर्निचर व 
इतर साहित्य खरेदीस करण्यास राज्य 
योजनेंतर्गत निधी उपलब्धेसह प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीएस-२०२१/प्र.क्र.१८१/प्रशा-१ 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : ०७ जून, २०२१ 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 


२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 


३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 


४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन,मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिसं/फर्निचर व इतर 
प्रस्ताव/रा.यो./शावैम,सातारा,/म/४९५२/२०२१, दिनांक २६.०२.२०२१ 


नव्याने स्थापीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्याळय, सातारा या संस्थेस फर्निचर खरेदी 


करण्यास राज्य योजनेंतर्गत निधी उपलब्धेसह खालील तक्त्यात नमूद केलेली फर्निचर व इतर 
साहित्य खरेदीसाठी रुपये ६०,८३,३८६/- (रुपये साठ लक्ष, त्र्याऐंशी हजार, dai शाहाऐंशी waa) 


इतक्या रक्कमेची फर्निचर खरेदी करण्यास या झासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र फर्निचर व इतर नग | नग किंमत एकूण 

शं ऑफिस pas सुपिरीयर ७८" x ३६" x] २५ | १३९२४.०० ३४८१००.०० 
१९" (powder coated) 

२ | ऑफिस pars सुपिरीयर 42" x 30" x] २० ९१५६.८० १८३१३६.०० 
१५" (Small size) 

3 लॉकर्स HATS १२ लॉकर्स Ea २०२९६.०० २०२९६०.०० 

४ | लॉकर्स कर्प्बोर्ड ६ लॉकर्स Ea १७८७७.०० १७८७७०.०० 

५ | एक्झिक्युट चेअर - हाय बँक १२ ९८६४.८० ११८३७७.६० 

६ | एक्झिक्युट चेअर - हाय बॅक २५ |  ७८५८.८० १९६४७०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२१/प्र.क्र.१८१/प्रशा-१ 


अ.क्र फर्निचर व इतर नग | नग किमत एकूण 

७ | ऑफिसर चेअर वीथ par सुपिरियर ५० ३९८८.४० १९९४२०.०० 

८ । ऑफिसर टेबल बोथ uss ड्रॉवर वीथ । २५ ८९६८.०० २२४२००.०० 
सनमाईका टॉप 

९ | स्टील रँक ६ फिट स्लोटेड अंगल १८ ७०९६.५२ १२७७३७.३६ 

शि स्टीळ Yh FSS टाईप (३ साईड | १५ १११८६.४० १६७७९६.०० 
FOES) 

iat स्टुडंट चेअर विथ राईटिंग पेड मेड बाय । 920} २८५५.६० ३४२६७२.०० 
परपोरेटेड शीट मेटल ब्लॅक HAY Kes] 

१२ । स्टुडंट चेअर विथ Gar अँण्ड राईटिंग Yo ४८१४.४० २४०७२०.०० 
पॅड पीपीसीवी फ्रेम मॅड ऑफ एसएस 
टयुबलर 

१३ | बंच फॉर सिटींग फॉर २ स्टुडंट, फ्रेम मेड Q00 | ८५०८.८० १७०१५६०.०० 
ऑफ सीआरसीए पाईप, डेट अँण्ड टॉप 
मेड ऑफ मेटल 

१४ ।३ सीटर- स्टर्डी/हेवी ५ १००७२.४८ ५०३६२.४० 

१५ | लायब्रेरी टेबल फार स्टडी (ऑक्युपेसी ४ | २५ ८४९६.०० २१२४००.०० 
स्टुडंट) ६०" ५ ४८" 

१६ ।वाईटबोर्ड ३४ | 280% ३०८६.८८ ३०८६८.८० 

१७ ।स्टुल Ea ३८४६.८० ३८४६८०.०० 

१८ | हस्टेल स्टुडंट बेड (0 ९८९०.७६ ९८९०७६.०० 

१९ | प्लास्टिक चेअर १२० १५३४.०० १८४०८०.०० 

Sort ६०,८३,३८६.०० 
अटी :- 


२. सदर विषयी 


१. सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत संबंधित संस्थेस निधी उपलब्धतेच्या 
अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


"शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे 
अनुपालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२१/प्र.क्र.१८१/प्रशा-१ 


Go 


99. 


१२. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 


वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. 
मार्फत करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक 
खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आळेली आहे. 


. सदर यंत्रसामुग्नीची विनि्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेहाक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ 
WHATS अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित Gaara समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत 
संचालकांनी खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 
राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 


Wid शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवड्यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिद्ध करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची 
मागणी नोंदवावी. 

रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक 
असणारी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची 
खरेदी हाफकीन महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२१/प्र.क्र.१८१/प्रशा-१ 


१३. संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणा-या यंत्रसामुग्नरीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील 
कार्यपद्धतीनुसार करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टल कार्यपद्धतीचा 
वापर करावा. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेस खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(१०५)(०३) - वैद्यकीय महाविद्यालये 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (योजनांतर्गत) (४२१० १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ १३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग 
-२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६०७१२०६०७५६१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash Babanrao Surwase 


p i k h DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=80b7aac85d2bc48d92746fc668ed758d 
a a Nn fa O 69aeddf95746d0042863b2a0ce7 1dclf, 
pseudonym=22F9ES5 1BE81F4F3AE79C3DF8E5A0 
EFCCC3354857, 
serialNumber=6B133E92365A7935768A9BFA02 


Surwase Sesser 
(प्रकाश सुरवसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखाकार - १ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई . 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स Hara लि., मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२१/प्र.क्र.१८१/प्रशा-१ 


३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 

६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


